सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी 
तालुका क्रीडा संकुलांना अनुदान 
वितरीत करणेबाबत- लेखाशिर्ष 
(२२०४-१७९२) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र .१५५/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३०. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१)शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२००३/(प्र.क्र.११/०३)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 
२)शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:राक्रीधो-२०१९/(प्र.क्र.९२)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक २३ मार्च, २०२२. 
३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:संकीर्ण-३०२३/(प्र.क्र.३९)/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक १४ जून,२०२३ 
8) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:ताक्रीसं-१४२३/(प्र.क्र.१०८) 
क्रीयुसे-१, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२३. 
५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:ताक्रीसं-१४२३/(प्र.क्र.१०८/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक ३० जानेवारी, २०२४. 
६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक:पुमाप्र-३४२३/(प्र.क्र.१५५/ 
क्रीयुसे-१, दिनांक १३ मार्च, २०२४. 
७ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक:संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.३८)/ अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २० मार्च, २०२४. 
८) आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.विजिक्रीसं/निमा/निवि/२३-२४/ 
का-९/, दिनांक २० मार्च २०२४ 
प्रस्तावना : 


राज्य क्रीडा धोरणांतर्गत राज्यामध्ये विभागीय/जिल्हा/तालुका स्तरावर क्रीडा संकुले उभारण्याची 
योजना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित केलेली आहे. या 
योजनेंतर्गत संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक २३ मार्च, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये अनुदान मर्यादेत सुधारणा 
करण्यात आलेली आहे. या अनुषंगाने लेखाशीर्ष क्रमांक २२०४-१७९२ अंतर्गत सुधारित अंदाजानुसार मूळ 
तरतूद (१००००.०० लक्ष) आणि अनुक्रमे माहे जुलै व माहे डिसेंबर मध्ये मंजूर पुरवणी मागण्यांचा विचार 
करता एकूण रु.२३८७०.८५ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.३ ते ६ येथील शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र .१५५/क्रीयुसे-१ 
निर्णयान्वये मूळ अर्थसंकल्पित पुर्ण तरतूद व पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध झालेली रक्‍कम असा 
आतापर्यंत एकूण रुपये १६३७०.०० लक्ष निधी वितरित झाला आहे. त्यानुषंगाने सदर लेखाशिर्षाखाली 
रू.७५००.०० लक्ष निधी अवितरित निधी असून सदर निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ८ येथील 
पत्रान्वये आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा यांनी शासनास सादर केला आहे. आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांनी 
सादर केलेल्या प्रस्तावाची संदर्भ H.0 च्या अनुषंगाने तपासणी करून त्यामधील निधी न दिलेल्या तसेच 
कामे प्रगतीपथावर असलेल्या १४ तालुका क्रीडा संकुलांना तेथील चाळू व पूर्ण झालेल्या कामांच्या 
अनुषंगाने निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा,१०४,क्रीडा व 
खेळ, (१६), क्रीडा संकुल (१०)(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर), संगणक क्रमांक २२०४-१७९२ या लेखाशिर्षाखाळी सुधारित अदांजानुसार अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीमधून यापुर्वी वितरीत केलेल्या तरतुदीच्या अनुषंगाने शिल्लक तरतुदीतून सोबतच्या परिशिष्ट-अ 


मध्ये नमूद केल्यानुसार एकूण रु.९००.०० लक्ष (रु ९.०० कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वरीलप्रमाणे वितरीत केलेला निधी आहरित करुन आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. मंजूर निधी खालील अटी/हशर्तीच्या अधिन राहून 
बांधकामाच्या प्रगतीनुसार वितरीत करण्यात यावा. 


१) उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार व मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष 
खर्च करावयाचा असेल, त्याचवेळी आहरीत करण्यात यावा. शासन लेख्याबाहेरील बँक खात्यात 
हा निधी ठेवण्यात येऊ नये. 

2) राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी निर्गमित केळेली वित्तविषयक विविध परिपत्रके/ आदेश/नियम/ 
शासन निर्णय व वित्तीय नियमावली यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुनच वितरीत निधीचा 
विनियोग करण्यात यावा. 

3) सदर निधीचा विनियोग संबधित तालुका क्रीडा संकुलाच्या प्रशासकीय मान्यतेमध्ये नमूद केलेल्या 
विविध क्रीडा सुविधा निर्मिती /बांधकाम याच बाबींसाठी खर्च करण्यात यावा. खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र विहित वेळेत सादर करावे. 

४) तसेच यासंदर्भात खालील अटींचे काटेकोरपणे पालन करणे अत्यावश्यक राहील. 

अ) कोणत्याही नवीन कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविता येणार नाही. 

ब) नवीन कार्यादेश देता येणार नाहीत. 

क) अखर्चित निधी व सदर वितरीत निधीबाबत संकुल समितीला बैठक घेता येणार नाही. 

ड) पुर्वी केलेल्या /प्रगतीपथावरील कामांच्या अनुषंगाने चाळू देयके (Running Bills) व प्रलंबित देयके 
(Pending Bills) यासाठीच प्रस्तुत निधी वापरता येईल, त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही अन्य बाबींना / 
कामांना निधी देता येणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र .१५५/क्रीयुसे-१ 


३. उपरोक्त बाबीवरील खर्च मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा,१०४,क्रीडा व खेळ, (१६), 
क्रीडा संकुल (१०)(०२) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रांची आस्थापना (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर), 
संगणक क्रमांक २२०४-१७९२ या लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करीता उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभागाच्या अनुक्रमे दि. १२.०४.२०२३ व दि.४.३.२०२३ च्या परिपत्रकांतील 
अटी/शर्तीनुसार निधी वितरणाची कार्यवाही करावी. 


५. उपरोक्तनुसार मंजूर निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता संबधित जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी /लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १८७ /१४७१, दि. २२.३.२०२४ व 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७७/व्यय-५, दि.२८.३.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०३३०१६२२३००८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059f72760ff520f9b00f67c3e9186 
e40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

A N A N D RAO D F R F serialNumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FBF63804F49 
9D4335774E27423E401 36397, cn=RANSING ANANDRAO DERE 
Date: 2024.03.30 16:32:06 +05'30' 

(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. सभापती, विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद), मुंबई. 

५. सर्व सन्मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य व राज्यातील मा. संसद सदस्य 
६. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई 


८. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
९. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मुख्य सचिव,यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव, वित्त /क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र .१५५/क्रीयुसे-१ 


१२.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

१३.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), १ / २, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

WW. SITE, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१५.संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचाळनाळयामार्फत) 

१६.संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१७.संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, (क्रीडा संचालनामार्फत) 

१८.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१९.संबंधित वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

२०.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 

२१.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र .१५५/क्रीयुसे-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र ३४२३/प्र.क्र १५५/क्रीयुसे-१ सोबतचे परिशिष्ट अ 


परिशिष्ट-अ 
निधी मंजूर केलेल्या तालुका क्रीडा संकुलांची यादी- 
अक्र तालुका क्रीडा संकुल शासन देय अनुदान मर्यादा | यापुर्वी वितरीत 
(लाखात) दिलेला | करावयाचा 
निधी निधी 
(लाखांत) । (लाखांत) 

za ? 3 & 4 

cm कळमनुरी जि. हिंगोळी ४००.०० १५०.०० १००.०० 

२ कुही जि नागपूर ४००.०० २१५.०० १००.०० 

३ | भिवापूर जि. नागपूर ४००.०० १५०.०० १००.०० 

४ | BARS AT. नागपूर ४००.०० ३००.०० | 400,00 
५ | अकोला जि. अकोला ५००.०० 000,00 ५०.०० 
६ । हिमायतनगर जि. नांदेड ५००.०० ०००.०० ५०.०० 
७ ।भामरागड जि. गडचिरोली ५००.०० ३५.१५ ५०.०० 
८ | मालेगांव (मध्य) जि. नाशिक २००.०० ४५.४५ ५०.०० 
९ बाळापूर जि. अकोला १६७.१४ ३५.१४ ५०.०० 
१० | भातकुली जि. अमरावती ४००.०० १००.०० ५०.०० 
११ । वाळवा जि. सांगली २७९.०८ १४९.०८ ५०.०० 
१२ | एटापल्ली जि. गडचिरोली ४००.०० १००.०० ५०.०० 
१३ | लाखांदूर जि. भंडारा ४००.०० १००.०० | ५०.०० 
१४ । लाखनी जि. भंडारा ४००.०० १४०.०० ५०.०० 

एकूण रुपये (रु. Awa लक्ष फक्त) ९००.०० 

RANSING य 20 कची 
ANANDRAO DERE = 
(RTT SR) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


